अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी 
जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव 
हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ विभाग व 
उपविभागीय कार्यालयांतील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२१/प्र.क्र.२८/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३०.०३.२०२१. 


संदर्भ : YAR निर्णय क्र.सीओई-२०२०/प्र.क्र.२६/जवि, दि.२४.०९.२०२०. 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ (वि) / 
जविप्र/मुदतवाढ/आ-१०/४६२, दि.२३.०२.२०२१. 


शासन निर्णय : 


तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव अंतर्गत मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, 
मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ,जळगांव हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ विभाग व उपविभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ११७ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिळेला आहे.) 


२. या पदांच्या आस्थानेवर होणारा खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च ८०, सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणूका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान(वेतन), (०४) (०४) तापी 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवायी (४७०१ आय १९८)” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 
आ.पु.क.,दि.१५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि 
आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.२८/जवि 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०३३०१५१९०९५८२७ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 


Rajnish ee विणला तद य यर 
Ramkishor Shukla व्य याचा 
(र. रा. शुक्‍ला) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई /नागपूर. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 

३) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

४) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव 

) 

) 

) 

) 


4 
६) अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 

७) कार्यकारी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, जळगांव 
८) कार्यकारी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग क्र.२, धुळे 
९) जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.२८/जवि 


शासन निर्णय : सीओई -२०२१/प्र.क्र.२८/जवि, दि. 30.03.2029 
(दि.०१.०३.२०२१ ते ३१.०८.२०२१) 


विवरणपत्र-१ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 
अ.क्र. | पदनाम अधीक्षक कार्यकारी  । उप अभियंता, | उप अभियंता,  । उप अभियंता, | कार्यकारी उप अभियंता, | उप अभियंता, । उप एकूण 
अभियंता, तापी ।अभियंता, तापी तापी जलविद्युत तापी जलविद्युत | अभियंता, तापी | तापी तापी जलविद्युत | अभियंता, 
गोदावरी तापी जलविद्युत व॒ [व उपसा सिंचन ।वउपसासिचन | जलविद्यु व ।|जलविद्युत व॒ | व उपसा सिंचन | तापी 
जलविद्युत व जलविद्युत व | उपसा सिंचन | उपविभाग क्र.२, | उपविभाग, उपसा सिंचन । उपसा सिंचन । विभाग क्र.२, = | जलविद्युत 
उपसा सिंचन उपसा सिंचन | उपविभाग | जळगांव मुक्ताईनगर  । विभाग, धुळे | विभाग क्र.१, | नंदुरबार व उपसा 
मंडळ, जळगाव । विभाग, क्र.१, धुळे सिंचन 
जळगांव जळगांव विभाग 
क्र.३, 
शहादा 
१ २ ३ 8 4 ६ 9 ८ ९ १० ११ १२ 
१ कार्यकारीअभियंता | - | 09 eS | -71___|--_____ 0१ a ee 
2 उपअभियंता |-______|__0१ ०१ ०१ ०१ ०१ pF - | 09 ०१ ०७ 
३ कनिष्ठ अभियंता/शा. | १ शिका ०४ ०१ ०४ ०३ शिका ०४ ०४ २१ 
अ./स.अ.श्रेणी-२ 
४ विभागीय लेखापाल P-L ०१ po Po | Po | ०१ po | pF = | po ०२ 
षु प्रथम लिपिक P-L po po Po | Po | ०१ po - | Fo - | po ०१ 
६ वरिष्ठ लिपिक |-_______|__0१ ०१ ०१ ०१ ०५ ०१ ०१ ०१ १२ 
9 कनिष्ठ लिपिक ४ 03 ०२ ०१ ०२ ०९ ०१ ०२ ०२ २६ 
/लिपिक टंकलेखक 
८ भांडारपाल P-L po po po Po | ०१ pF | po = | po ०१ 
९ मुख्य आरेखक १ po po po | Po | pF = | po | po - | po ०१ 
१० आरेखक Pp -__| po | po - | po - Se ०१ po Se po | ०१ 
११ ।अनुरेखक़ 1 -_|_-- 0१ po - fd ०१ PF -- | = [99 ०४ 
१२ | वाहनचालक १ Po - [| = fe ०१ ०१ po - | 09 ०१ ०६ 
१३ | शिपाई Pp - [0 ०२ ०१ ०२ ०५ ०२ ०२ ०२ १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.२८/जवि 


a | aaa ee ०१ ठव q | oF ००१ ०७ | 
१५ तारतंत्री 1 - | pF | ०१ ०१ ०१ ०१ po ०१ ०१ ०६ 
१६ वीजतंत्री P-L po po ०१ ०१ po -- | po | pF = | ०१ ०३ 
ए्कूण ७ ०८ १३ ०९ q4 32 ०५ १३ १५ ११७ 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 


Raj nish Ramkishor Shukla on: cn =Rainish Ramkishor Shukla, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
Water Resources Department 
Date: 2021.03.30 15:26:11 +05'30' 


(र.रा.शुक्ला) 
शासनाचे उप सच 


